नागपूर-औरंगाबाद-सिन्नर-घोटी-मुंबई 
मार्गारील टोल बंद केल्यामुळे 
मिळणा-या नुकसान भरपाईबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-१९९९ / प्र.क्र. १२७ / रस्ते-८. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय, क्र. खाक्षेस - १०९९/ प्र.क्र. २२७/रस्ते-८, दि.१५.०६.२००२ 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.१५.०६.२००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नागपूर- 
औरंगाबाद-सिन्नर-घोटी-मुंबई या रस्त्याची बांधणी व सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळास उद्योजक म्हणून घोषित करण्यात आले व प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्याकरीता १३ पथकर 
स्थानकांवर प्रस्तावित पथकर दरानुसार पथकर गोळा करण्यास परवानगी देण्यात आली. सदर प्रकल्पाची 
अंदाजीत किंमत रु.७०० कोटी इतकी होती. यापैकी रु.१५९.०० कोटी (रु.१५० कोटी अनुदान व ९ कोटी 
भूसंपादन किंमत) शासनाकडून प्राप्त होणे अपेक्षित होते, मात्र सदर रक्‍कम वेळेवर प्राप्त झाली नाही, तसेच 
प्रकल्पाच्या भुसंपादनामध्ये अडथळे निर्माण झाल्याने प्रकल्प किंमतीमध्ये वाढ झाली. सदर १३ पथकर 
स्थानकांऐवजी प्रत्यक्षात फक्त ८ ठिकाणीच पथकर वसूली सुरु झाल्याने पथकर वसूलीतही घट झाली व 
तद्नंतर दि.३०.०६.२०१४ रोजीच्या शासनाच्या घोषणेनुसार प्रकल्पावरील पथकर वसूली बंद करण्यात 
आली. या सर्व बाबींमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 
दि.३१.०३.२०१६ रोजीच्या पत्रात नमूद केल्यानुसार प्रकल्पाची पुनर्सुधारीत रक्‍कम रु.८०७.०० कोटी इतकी 
करण्यात येत आहे. तसेच महामंडळाने सदर प्रकल्पाकरीता घेतलेल्या कर्जापोटी द्याव्या लागणाऱ्या सरासरी 
व्याजदर १४% प्रमाणे दि.३१.०३.२०१६ पर्यंतची रक्‍कम रु.२६२१.८० कोटी इतकी येत आहे. यास्तव सदर 
प्रकल्पाची खरेदी करुन एकरकमी रक्‍कम अदा करण्याची विनंती महामंडळाने केली होती. महामंडळाने 
केलेल्या विनंतीनुसार प्रकल्पाची GYAN TA रक्‍कम व याकरीताचे व्याज महामंडळास मंजुर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या दिनांक २३.०८.२०१८ 
रोजी झालेल्या बैठकीत सदर बाबीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. यानुसार आता शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

नागपूर-औरंगाबाद-सिन्नर-घोटी-मुंबई या रस्त्याची बांधणी व सुधारणा करताना आलेल्या 
अडचणींमुळे तसेच पथकर वसूली सुरु केल्यावर दि.३०.०६.२०१४ रोजी पथकर वसूली बंद झाल्यामुळे, 
प्रकल्पाची सुधारीत किंमत रु.८०७ कोटी इतकी येत आहे. या अनुषंगाने सदर प्रकल्पास शासनाची 
खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- 


१. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या दि. ३१ मार्च,२०१६ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे प्रकल्पाची पुनर्सुधारित किंमत रु.८०७ कोटी मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-१९९९ / प्र.क्र. १२७/ रस्ते-८ 


२. पथकर बंद केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास नुकसान भरपाईपोटी 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने बाजारातून उभारलेल्या कर्जापोटी द्यावी 
लागणारी १४% व्याजदराने येणारी दि.३१.०३.२०१६ पर्यंतची रु.२६२१.८० कोटी रक्‍कम 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
थकीत रकमेवर रोकड प्रवाहानुसार रक्‍कम परिगणित करुन येणारी एकूण देय रक्‍कम 
वित्त विभागाकडून अंतिमत: प्रमाणित करुन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास 
अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०९/१४६१, दि. ०६.०३.२०१७ 
तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६३/व्यय-११, दि. 02.03.2099 अन्वये दिळेल्या सहमतीस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००३१७०८३६७३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Avinash Trimbakrao Dhondge 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने Avinash nen 


Trimbakrao  >:>>>---- 
Dhondge a आही 
(अविनाश त्रि.धोंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत - 

१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
८) सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 
९) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
१०) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१२) प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१३) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१४) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१५) सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय GASH, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 
१७) सर्व मंत्रालयीन विभाग 
१८) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

पृष्ठ २ पैकी २ 


